वन विभागाची पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र 
राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेतील ४५२ पदांना मुदतवाढ सन २०२३- 
२४ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.३०/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचावे :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन- दुय्यम संवर्ग) यांचे पत्र क्र.कक्ष ७ (१/आस्था/ 
ले-१/प्र.क्र.८१(२०-२१)/५१०/२१-२२, दि. १३.१२.२०२१. 

३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.३०/फ-२ 

दि. २९.०३.२०२३. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
व शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 

५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२ (२१-२२)/११३, 
दि.१३.०९.२०२३. 


शासन निर्णय :- 
वन विभागाची पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेतील ४५२ पदांना संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), नागपूर 
यांच्या कार्यालयाने संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार वन विभागाची 
पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर योजनेअंतर्गत ४५२ अस्थायी 
पदांना सन २०२३-२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. 


संदर्भ H.2 येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन- दुय्यम संवर्ग) यांच्या दि. 
१३.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सदरहू योजनेत्तर योजनेतील एकूण मंजूर अस्थायी स्वरूपाच्या 
४५२ पदांपैकी मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे वनवृत्तातील लेखापालाचे १ पद व लिपिकाचे १ पद अशी 
एकूण २ पदे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिम, मुंबई याच्याकडे वर्ग करण्यात आली 
आहेत. 


त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील ४५२ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या 
संदर्भ wy येथील शासन निर्णय दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.३०/फ-२ 


अधिन राहून दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. तसेच सदर मुदत वाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे व सदर पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदांच्या वेतनावरील खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनेतर) 
०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण, विकास व पुननिर्मिती (०१) प्रशासन व संरक्षण (०१)(०१) प्रशासन व 
संरक्षण (२४०६ ००९६) ०१- वेतन या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ यावर्षी 
त्याखालील मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६/ 
आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११७०९२३६११९ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAHEBRAO 
NARAYAN GHIGE *: “ay 


(साहेबराव fer) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी. 
४) मुख्य वनसंरक्षक, मध्यवर्ती मुल्यांकन घटक, नागपूर. 
५) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
) 
) 
) 


७) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-६, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 

८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी,यवतमाळ/नागपूर /चंद्रपूर/पुणे/नाऱशिक/औरंगाबाद 
/अमरावती/ठाणे/धुळे/ कोल्हापूर/गडचिरोली 

१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DRT Fury क्रमांकः एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.३०/फ-२ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :-एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.३०/फ-२, 
दि.११.१०.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र संवर्ग निहाय पदे 
वनवृत्त । विभागीय | सहा.  । वनक्षेत्रपा | वनपा | लेखाप 1 NAY वनरक्षक एकूण 
वन वनसंरक्ष |ल ळल ल अधिक्षक 
अधिका क 
री 
१ | वन्यजीव वि १ शि शि २ ३ शि ३३ ३९ 
पूर्व 
नागपूर 
२ | वन्यजीव 6 शीं शिंगी णि ४ १३ | १७ ३४ 
प. मुंबई 
3 मु.व.सं व शि | _ षि शि शि | षु ५ 
कांदळवन 
मुंबई 
४ farm | ० | १ २ 8 93 8 93 | ४१ | 
4 | अमरावर्ती po | २ | oo | 9 q q १८ 
६ | नाशिक | 0__| ३ | oo | po | ११ १० ३ १० ३७ 
| ठाणे | po | Q poo | | o | १५ fi ee | ३१ 4o 
औरंगाबा १ a शड & षु शि गि ५४ ६६ 
द 
९. | यवतमाळ | ० | 0_| fo | q 3 १५ 
१० धुळे | po | q po | oo | 2 q ee २० २४ 
११ [aie | ० | २ | 0__|_0_|__१0 ३ | o | 99 | २६ 
१२ | चंद्रपूर po | २ po -__| | - | q q po २ & 
१३ | गडचिरो 6 शनी शिंगी णि २ शि २ ३५ ३९ 
ली 
१४8 पुणे | oo | | 0 | poo | | oo | | oo | po | | oo | १२ १२ 
१५ | मेळघाट वि | q १५ ३ १ णि २० हिं 
व्याघ्र प्र 
अमरावती 
एकूण 1.१ | १४ | षु २५ । ८२ | ४६ | १२ | २६७ | ४५२ 
SAHEBRAO 
NARAYAN 
GHIGE : 
(साहेबराव fer) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


